सन २०१८-२०१९ करिता ताडी अनुज्ञप्ती 
लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे वितरीत 
करणे - मुदतवाढ देणेबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०३ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३,दि.३१.०८.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद १ मधीळ “सन २०१८-१९ मध्ये कार्यरत असलेल्या 
टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांना मागील वर्षाच्या शुल्काच्या तीन महिन्यांच्या प्रमाणात रक्‍कम वसूल करुन” 
याऐवजी “सन २०१८-१९ मध्ये कार्यरत असलेल्या टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांना मागील वर्षाच्या शुल्काच्या 
दोन महिन्यांच्या प्रमाणात रक्‍कम वसूल करुन” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर INA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०३१४४८३११८२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhakar Shahaji Yad. 
Sudhakar ee 
Dep ICode=400032, ‘Mahara: 


2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c691d7a8c477d6ac3 


9c¢1904204f442b52d728d48a67; 


S h a h a) | Ya d a V Date: 2019.09.03 14:54:58 +05'30' 
(सु.श. यादव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ae) 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. राज्यमंत्री (VA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव (राउशु) यांचे स्वीस सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
. खाजगी सचिव, विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 
६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. सर्व विभागीय आयुक्त, 
८. सर्व जिल्हाधिकारी, 
९. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
१०. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
११. निवड नस्ती. 


A) 


oC 


Cc 
ae 


